महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व 
परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार 
Aster शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाईन 
पध्दतीने राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.०४/शिक्षण-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : 


१) केंद्र शासनाच्या सन १९९८-९९, सन २०१४-१५ व सन २०२१-२२च्या मार्गदर्शक सूचना 
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र.इबीसी-२००३/प्र.क्र.३०१/मावक-२, दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २००३ 

सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 

क्र. इमाव-२००४/प्र.क्र.१३८/मावक-३, दिनांक : ०१ जुले, २००५ 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.इबीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.४५१/शिक्षण-१, दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 

शासन समक्रमांक परिपत्रक दिनांक २५.०३.२०२२ 

शासन समक्रमांक परिपत्रक दि.०२.०८.२०२२ 


व 


AN 
— 


<< 


o~ 
— 
~~ 


mM 
~n 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्राचे रहिवासी असणारे व परराज्यात 
व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये 
तीच योजना विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 
लागू करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ६.२.२०१९ अन्वये 
परराज्यात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकार मेंट्रिकोत्त्तर शिष्यवृत्ती 
योजना ऑफलाईन पध्दतीने शिष्यवृत्ती अदा करण्यास मान्यता दिली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र 
राज्यातील रहिवासी असणारे व राज्याबाहेर परराज्यात प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती अदा 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
महाराष्ट्र राज्यात सर्व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशीप ऑनलाईन पध्दतीने प्रदान केली जाते. महाराष्ट्र 
राज्यातील परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार प्रदत्त मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ऑफलाईन 
पध्दतीने देणेबाबत खुलासा करणे हा या परिपत्रकाचा मुख्य हेतू आहे. या पूर्वी निर्गमित केलेल्या संदर्भ 
क्रमांक ५ व ६ मधील परिपत्रकात याबाबत स्पष्टता नव्हती. सबब, सदरची दोन्ही परिपत्रके रद्द करुन शासन 
हे परिपत्रक निर्गमित करीत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.०४/शिक्षण-१ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या इतर मागास वर्ग, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती व 
विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील परराज्यात शासन मान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या 
विदयार्थ्यांना केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१७-१८ पासून 
भारत सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर ऑफलाईन पध्दतीने अदा 
करण्यास सदर परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रचलित शासन तरतूदीनुसार तपासून लेखाश्रीर्षनिहाय निधीचे प्रस्ताव 
तातडीने शासनास सादर करावेत. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥१७॥॥१.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्यांचा संकेताक २०२२०९१२११२६५९०९३४ असा आहे. 
ही परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ae 
Anand Arjun Mali 


(आंनद माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
८. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१०. संचालक, शिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग, पुणे 
१४. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१८. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 
१९. निवड नस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


